सन २०१७-१८ या वर्षाकरीता. 
वाईन उद्योगास प्रोत्साहन अनुदानास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : वाप्रोअ-२०१७/प्र.क्र.४७/उद्योग-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ मार्च, २०१८. 


संदर्भ : १) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक डब्ल्यूआयपी २००९/ 
प्र.क्र.३२८ / २००९ / उद्योग-२ दि. ३१ ऑगस्ट, २००९. 
२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक डब्ल्यूआयपी 
२००९/प्र.क्र.३२८ / २००९ / उद्योग-२ दि.०१/०२/ २०१०. 
३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक डब्ल्यूआयपी 
२००९ / प्र.क्र.३२८/ उद्योग-२, दि. २१/०८/२०१०. 
४) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन शुध्दीपत्रक क्र. वाप्रोअ-१७१४/प्र. क्र. 
३७ उद्योग-२, दिनांक २७/१०/२०१४. 
५) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग शासन ज्ञापन क्र. वाईन-२०१५/ प्र. क्र.७०/ 
उद्योग-२ , दि. ९/६/ २०१६. 
६) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन ज्ञापन क्रमांक वाईन-२०१५/प्र. क्र. 
७८/ उद्योग-२, दिनांक २३/०६/२०१६. 
७ उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन ज्ञापन क्रमांक वाईन-२०१५/प्र. क्र. 
७८/ उद्योग-२, दिनांक १५/०३/२०१७. 
८) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे झासन ज्ञापन क्रमांक वाईन-२०१५/प्र. क्र. 
७८/ उद्योग-२, दिनांक २९/०३/२०१७. 
९) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक SAF २०१७/२०१७- 
२०१८/(प्र.क्र८१/प्रशासन-१, मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ५/७/२०१७ 
qo) अतिरिक्त उद्योग संचालक, विकास आयुक्‍त(उद्योग) यांचेकरिता, यांचे पत्र क्र. 
उसं / साप्रोयो / वाईन प्रोत्साहन अनुदान /वितरण/२०१७/ओ-१०६३, दिनांक 
१६/६/२०१७. 
११) अतिरिक्त उद्योग संचालक, विकास आयुक्‍्त(उद्योग) यांचेकरिता, यांचे पत्र क्र. 
Se / साप्रोयो / वाईन प्रोत्साहन अनुदान /वितरण/२०१७/अ- १३६१, दिनांक 
१३/७/२०१७. 


१२) शासन ज्ञापन क्रमांक वाप्रोअ-२०१७/प्र.क्र.४७/उद्योग-२, दिनांक २५/७/२०१७ 

१३) अतिरिक्त उद्योग संचालक, विकास आयुक्‍्त(उद्योग) यांचेकरिता, यांचे पत्र क्र. 
उसं / साप्रोयो / वाईन प्रोत्साहन अनुदान /वितरण/२०१७/ओ- १६६०, 
दिनांक १५/९/२०१७. 


झासन ज्ञापन क्रमांकः वाप्रोअ-२०१७/प्र.क्र.४७/उद्योग-२ 


१४) अतिरिक्त उद्योग संचालक, विकास आयुक्‍्त(उद्योग) यांचेकरिता, यांचे पत्र क्र. 
उसं / साप्रोयो / वाईन प्रोत्साहन अनुदान /वितरण/२०१७/अ-१ ७५०, 
दिनांक २८/९/२०१७. 

१५) अतिरिक्त उद्योग संचालक, विकास आयुक्‍्त(उद्योग) यांचेकरिता, यांचे पत्र क्र. 
उसं / साप्रोयो / वाईन प्रोत्साहन अनुदान /वितरण/ २०१७/अ- १८७५, 
दिनांक १६/१०/२०१७. 

१६) शासन ज्ञापन क्रमांक वाप्रोअ-२०१७/प्र.क्र.४७/उद्योग-२, दिनांक १५/१/२०१८ 

१७ अतिरिक्त उद्योग संचालक, विकास आयुक्‍्त(उद्योग) यांचेकरिता, यांचे पत्र क्र. 
उसं / साप्रोयो / वाईन प्रोत्साहन अनुदान / वितरण/२०१७/ओ- २१७५, 
दिनांक ६/१२/२०१७ 

१८) अतिरिक्त उद्योग संचालक, विकास आयुक्त(उद्योग) यांचेकरिता, यांचे पत्र क्र. 
उसं / साप्रोयो / वाईन प्रोत्साहन अनुदान /वितरण/२०१७/अ- १८५, 
दिनांक २/२/२०१८ 


ज्ञापन :- 


विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांना त्यांच्या उपरोक्‍त 


संदर्भाधीन अनु क्र. १०, ११, १३,१४, १५ व १७,१८ येथे नमुद केलेल्या पत्रांच्या अनुषंगाने 


मला असे कळविण्याचे आदेश आहेत की विक्रीकर सह आयुक्त, (व्हॅट व्यवस्थापन) 


नाशिक विभाग, नाशिक, विक्रीकर सह आयुक्‍त (व्हॅट व्यवस्थापन) सोलापूर विभाग, 


विक्रीकर सह आयुक्त, सेल टॅक्स विभाग पुणे व विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट 


प्रशा.)कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर विक्रीकर सह आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक, 


विक्रीकर सह आयुक्त, मोठे करदाते, कक्ष-१, मुंबई, विक्रीकर सह आयुक्त, मोठे करदाते, 


कक्ष- ३, मुंबई यांनी शासन ज्ञापनासोबतच्या विवरणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे मंजूर 


केलेल्या घटकांना टप्प्या-टप्प्याने निधी वितरीत करण्यात येत असल्याने संदर्भ क्र. ४ येथे 


नमूद केलेल्या दिनांक २७/१०/२०१४ च्या शासन शुध्दीपत्रकातील तरतुदी तसेच संदर्भ 


क्र.२ च्या शासन परिपत्रकातील कार्यप्रणालीनुसार विभागाकडे अतिरिक्‍त उद्योग 


संचालक विकास आयुक्त (उद्योग) यांच्याकडून संदर्भाधीन क्र. १०, ११, १३,१४, 94 व 


१७,१८ च्या पत्रांन्वये प्राप्त झालेल्या एकूण ४६ घटकांच्या दाव्यांसाठी १० लाखां पेक्षा 


कमी असलेल्या २२ घटकांना संपूर्ण रक्‍कम तर उर्वरित २४ घटकांना प्रो-राटा प्रमाणे 


संदर्भाधीन क्र. १६, दिनांक १५/१/२०१८ च्या ज्ञापनान्वये रक्कम वितरणासाठी मंजूर 
करण्यात आली होती. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


IIR ज्ञापन क्रमांकः वाप्रोअ-२०१७/प्र.क्र.४७/उद्योग-२ 


२. वित्त विभागाने सन २०१७-१८ या वर्षाकरीता माहिती व तंत्रज्ञान उद्योग घटकांना 


द्यावयाच्या प्रोत्साहन (२८५२ ०५३२) ३३-अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाखाली रु. १० केटी 


इतक्या अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतूदीपैकी सुधारित अंदाजपत्रकात ९ कोटी इतकी 


रक्‍कम वाईन उत्पादन उद्योग घटकांना प्रोत्साहन अनुदान (२८५२ ०४७२) ३३- अर्थसहाय्य 


प्रोत्साहन दाव्यासाठी प्रलंबित असलेल्या घटकांच्या रकमेसाठी पुनर्विनियोजनाद्वारे 


वळती करण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे विकास आयुक्त (उद्योग) यांनी "एका 


कालावधीच्या दाव्यासाठी एकापेक्षा जास्त अनुदान दिळे जाणार नाही" तसेच संदर्भ 


क्रमांक १ ते ४ येथे नमूद केलेल्या शासन निर्णय / परिपत्रक/ शुध्दीपत्रकातील तरतुदी, 


निकष, पात्रता इत्यादींची पडताळणी/शर्तीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची खात्री 


करुन घेण्याच्या अटीच्या अधीन राहून, सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमूद 


केल्याप्रमाणे २९ घटकांना रुपये ९,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये नऊ कोटी मात्र) इतका 


निधी वितरीत करण्यास तसेच मे. यार्क वाईनरी प्रा.लि. नाशिक यांच्या दिनांक 
१/१०/२०१६ ते दिनांक ३१/३/२०१७ या कालावधीतील एकूण रु. ५३,५४,१९२ /- इतक्या 


रकमेच्या दाव्यापैंकी रुपये १२,६५,८४७/- इतका निधी वितरीत करुन उर्वरित रुपये 


४०,८८,३४५/- इतका निधी निधीच्या उपलब्धतेनुसार टप्प्याटप्प्याने वितरीत करण्यास 


शासन या ज्ञापनाद्वारे मान्यता देत आहे. 


३. सदर योजनेसाठी होणारा खर्च, मागणी क्रमांक - के ७, लेखाशिर्ष २८५२ - उद्योग 
(००)(११) वाईन उद्योगास प्रोत्साहन (अनिवार्य) (२८५२ ०४७२), ३३ -अर्थसहाय्य या 


लेखाशीर्षाखाली सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील मूळ अर्थसंकल्पिय तरतूद व 


पुनर्विनियोजनाद्वारे वळती करण्यास मान्यता दिलेल्या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध निधीतून 
भागविण्यात यावा. 


४. वरील परिच्छेदामध्ये नमूद केलेल्या एकूण रुपये ९,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये 


नऊ कोटी मात्र) एवढया रकमेच्या आहरणाचे आणि महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे प्राधिकरणास 


वितरीत करण्याचे अधिकार विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे 


कार्यालयातील लेखाधिकारी यांना देण्यात येत आहेत. 


५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई यांना कळविण्यात येते की, सदर धनादेश 


लेखाधिकारी, उद्योग संचालनालय यांचे नावे काढण्यात यावा व उद्योग 


संचालनालयाकडून सदर निधी महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे प्राधिकरण, मुंबई यांना अदा 
करण्यात यावा. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


झासन ज्ञापन क्रमांकः वाप्रोअ-२०१७/प्र.क्र.४७/उद्योग-२ 


६. या शासन ज्ञापनान्वये मंजूर केलेल्या रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र उद्योग 
संचालनालयाने महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे प्राधिकरणाकडून प्राप्त करुन शासनास त्वरीत 
सादर करावे. 


७. हे शासन ज्ञापन वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १८१/अर्थ-१४, 


दि. ७/३/२०१८ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार व वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. 
अर्थसं-२०१६/ प्र. क्र. ८९/ अर्थ-३ दिनांक २०/४/२०१६ अन्वये प्रशासकीय विभागास 


प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात तसेच वित्त विभागाच्या दिनांक ३० जुन २०१७ च्या 


परिपत्रकातील दिलेल्या सुचनास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संगणक संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०१८०३२७१०४१३२०८१० असा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Nandulal Raghunath Mistary 
DN: c=IN, o=Government Of Maharas| 


htra, ou=Section Officer 
N an d U | a | Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9fb5569a5c4923c724bc52bde4ec4fil c2acfb97932643 
क 6df32406b6ebb777884, 
R ag h un at h M | st a ry serialNumber=357d51f109b5184273doffac74a4c4dbf9d4dd2e 
53025f8ac37c1 1dba2e5075, cn=Nandulal Raghunath Mistary 
Date: 2018.04.09 11:56:41 +05'30' 
(नंदु र. मिस्तरी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई-४०० ०३२. 
(५ जादा प्रतीसह) 
2. महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), मुंबई. 
३. महाळेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), नागपूर. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. वित्त विभाग, (कार्यासन अर्थसंकल्प-१४/व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
७. विक्रीकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य,विक्रीकर भवन, माझगांव, मुंबई -४०० ०१०. 
८. विक्रीकर सह आयुक्त, विक्रीकर भवन, नाशिक विभाग, पाथर्डी फाटा, 
नाशिक-४२२०१०. 
९. विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट व्यवस्थापन) सोलापूर विभाग, विक्रीकर भवन, 
विजापूर रोड, सोलापूर. 
qo. विक्रीकर सह आयुक्‍त (SC व्यवस्थापन) कोल्हापूर विभाग कोल्हापूर, विक्रीकर 
भवन, कसबा बावडा रोड, कोल्हापूर. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


IIR ज्ञापन क्रमांकः वाप्रोअ-२०१७/प्र.क्र.४७/उद्योग-२ 


११. विक्रीकर सह आयुक्त, (LTU) F ६०१, विक्रीकर भवन येरवडा पुणे-६ 
पुणे विभाग, 

१२. विक्रीकर सह आयुक्त, मोठे करदाते, कक्ष-१, मुंबई. 
१३. विक्रीकर सह आयुक्त, मोठे करदाते, कक्ष-३, मुंबई. 
१४. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई. 
१५. संबंधित घटक नाशिक/ सोलापूर/ पुणे/उस्मानाबाद/ अहमदनगर/सांगली 

विभाग. 
१६. कक्ष अधिकारी, (प्रशासन-१) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 

मंत्रालय -४०० ०३२. 
१७. निवड नस्ती, (उद्योग-२). 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः वाप्रोअ-२०१७/प्र.क्र.४७/उद्योग-२ 


विवरणपत्र 
VEN, Sot व कामगार विभाग, शासन ज्ञापन क्रमांक : वाप्रोअ -२०१७/प्रक्र ४७/उद्योग-२, दिनांक २७ मार्च, २०१८ सोबतचे विवरणपत्र 
अ. घटकाचे नांव कालावधी दाव्याची मूळ उद्योग, ऊर्जा व कामगार शासनाकडून वितरणासाठी मंजूर 
क्र रक्‍कम विभागाच्या दि.१५/०१/२०१८ करण्यात आलेली रक्‍कम रुपये 
च्या शासन ज्ञापनान्वये 
वितरीत केलेली रक्‍कम 
१. २. 3. PB uy, i टॅ, 0 
KE ग्रेप प्रोसेसिंग अँड रिसर्च इन्स्टिट्युट | दि ०१/०४/२०१६ ते दि ३०/०९/२०१६ ११,०७,४५१ १,२८,००० ९,७९,४५१ 
पलूस, सांगली 
२. | सुला विनयार्डस प्रा. लि. नाशिक दि ०१/०४/२०१२ ते दि ३०/०९/२०१२ ५०,४६,४७९ ५,८३,३०० ४४,६३,१७९ 
(Balance १५%) 
३. | सुला विनयार्डस प्रा. लि. नाशिक दि ०१/१०/२०१२ ते दि ३१/०३/२०१३ ८१,४६,९१० ९,४१,८०० ७२,०५,११० 
(Balance १५%) 
४. | ओकवूड वाईनरी प्रा. लि. दि.०१/१०/२०१६ ते दि ३१/०३/२०१७ ५५,३८,३६३ ६,४०,२०० ४८,९८,१६२३ 
५. | रिनाईसनस वाईनरी प्रा. लि. नाशिक. दि. ०१/०४/२०१४ ते ३०/०९/२०१४ १५,५३,७१८ १,७९,६०० १३,७४,११८ 
६. | ग्रेप सिटी वाइईनरी सहकारी संस्था लि. | दि ०१/०४/२०१५ He ३१/०३/२०१६ १४,७२,५७८ १,७०,२०० १३,०२, ३७८ 
सांगली. 
७. | ग्रेप सिटी वाईनरी सहकारी संस्था लि. | दि ०१/०४/२०१६ AE ३०/०९/२०१६ २८,०२,८८५ ३,२४,००० २४,७८,८८५ 
सांगली. 
राजधीर वाईन्स प्रा. लि. नाशिक दि ०१/१०/२०१६ तेदि ३१/०३/२०१७ ४९,८३,५६३ ५,७६,००० ४४,०७,५६३ 
वालोनी वाईनरी यार्डस प्रा.लि.नाशिक दि. ०१/१०/२०१५ ते दि३१/०३/२०१६ १४,३२,१४५ १,६५,५०० १२,६६, ६४५ 
१०. एन.डी. वाईन्स प्रा.लि. नाशिक. दि ०१/१०/२०१६ तेदि ३१/०३/२०१७ ४१,९५,१५९ ४,८५,००० ३७,१०,१५९ 
(ती) विनसुरा वाईनरी प्रा. लि. नाशिक.. दि ०१/०८/२००९ तेदि ३१/०३/२०१० १२,२३,६४० १,४१,००० १०, ८२,६४० 
१२. | विनसुरा वाईनरी प्रा. लि. नाशिक.. दि ०१/०४/२०१० ते दि ३०/०९/२०१० ११,१४,८०७ १,२८,९०० ९,८५,९०७ 
१३. | विनसुरा वाईनरी प्रा. लि. नाशिक.. दि ०१/१०/२०१० ते दि ३१/०३/२०११ २९,७५,०५४ ३,४३,९०० २६,३१,१५४ 
१४. | विनसुरा वाईनरी प्रा. लि. नाशिक.. दि ०१/१०/२०१५ ते दि ३१/०३/२०१६ ११,८७,९६७ १,३७,३०० १०,५०,६६७ 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः वाप्रोअ-२०१७/प्र.क्र.४७/उद्योग-२ 


विवरणपत्र 
उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग, शासन ज्ञापन क्रमांक : THT -२०१७/प्रक्र ४७/उद्योग-२, दिनांक २७ मार्च, २०१८ सोबतचे विवरणपत्र 
अ. घटकाचे नांव कालावधी दाव्याची मूळ उद्योग, ऊर्जा व कामगार शासनाकडून वितरणासाठी मंजूर 
क्र. रक्‍कम विभागाच्या दि.१५/०१/२०१८ करण्यात आलेली रक्‍कम रुपये 
च्या शासन ज्ञापनान्वये 
वितरीत केलेली रक्‍कम 
| Ae २. ३. 1 ee | वि i ae 

१५. | गुड ड्रॉप वाईन सेलर्स प्रा.लि. नाशिक. । दि ०१/१०/२०१६ ते दि ३१/०३/२०१७ ५८,१६,३६६ ६,७२, ३०० ५१,४४,०६६ 

१६. | फ्रेटली वाईन्स प्रा. लि. सोलापूर दि ०१/०१/२०१७ ते दि ३१/०३/२०१७ ७९,२७,१५४ ९,३४,०५२ ६९,९३,१०२ 

१७. | मोईत हेनत्नीस्सी इंडीया प्रा.लि. नाशिक. । दि ०१/१०/२०१५ ते दि ३१/०३/२०१६ ६४,६९,७५७ ७,४७,९०० ५७,२१,८५७ 

१८. | मोईत हेनत्नीस्सी इंडीया प्रा.लि. नाशिक. । दि ०१/०४/२०१६ ते दि ३०/०९/२०१६ ४३,१२,४८० ४,९८,५०० ३८,१३,९८० 

१९. | फोर सिझन वाईन्स लि., पुणे दि. १/०४/२०१४ ते दि. ३०/०९/२०१४ ३९,५१,४६५ ४,५६,७०० ३४,९४,७६५ 

२०. | फोर सिझन वाईन्स लि., पुणे दि. १/१०/२०१४ ते दि ३१/०३/२०१५ १९,८८,३३७ २,२९,८०० १७,५८,५३७ 

२१. | फोर सिझन वाईन्स लि., पुणे दि. १/०४/२०१५ ते दि. ३०/०९/२०१५ २६, ६८,०७५ ३,०८,४०० 23,48, ६७५ 

२२. | फोर सिझन वाईन्स लि., पुणे दि. १/१०/२०१५ ते दि. ३१/०३/२०१६ ५०,०२,२४७ ५,७८,२०० ४४,२४,०४७ 

२३. | रिनाईसनस वाईनरी प्रा. लि. नाशिक. दि. १/१०/२०१४ ते दि. ३१/०३/२०१५ २१,१६,९२४ ae 1 २१,१६,९२४ 

२४. | यॉर्क वाईन्स लि.नाशिक दि. १/१०/२०१६ ते दि. ३१/०३/२०१७ ५३,५४,१९२ शकि १२, ६५,८४७ 

(अ.क्र. ४ येथील उर्वरित रक्‍कम रु. 
४०,८८,३४५ ही टप्प्याटप्प्याने अदा केली 
जाईल.) 
२५. | शिव प्रसाद वाईन्स लि. नाशिक. दि. १/१०/२०१६ ते दि. ३१/०३/२०१७ ६८,५२६ i a ६८,५२६ 
२६. | फ्लेमिंगो वाईन्स लि. नाशिक. दि. १/०४/२०१५ ते दि.३०/०९/२०१५ ५,०७,२२७ = ण ५,०७,२२७ 
(Balance १५%) 
२७. | फ्लेमिंगो वाईन्स लि. नाशिक. दि. १/०४/२०१६ ते दि.३०/०९/२०१६ ३५,६४,७७९ = ३५,६४,७७९ 
(Balance १५%) 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः वाप्रोअ-२०१७/प्र.क्र.४७/उद्योग-२ 


विवरणपत्र 


उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग, शासन ज्ञापन क्रमांक : वाप्रोअ -२०१७/प्रक्र ४७/उद्योग-२, दिनांक २७ मार्च, २०१८ सोबतचे विवरणपत्र 


अ. घटकाचे नांव कालावधी दाव्याची मूळ उद्योग, ऊर्जा व कामगार शासनाकडून वितरणासाठी मंजूर 
क्र. रक्‍कम विभागाच्या दि.१५/०१/२०१८ करण्यात आलेली रक्‍कम रुपये 
च्या शासन ज्ञापनान्वये 
वितरीत केलेली रक्‍कम 
शि : 2. 3. Pp ४.._| : षु, [1 0७. | 
२८. | फ्लेमिंगो वाईन्स लि. नाशिक. दि. १/१०/२०१६ ते ३१/०३/२०१७ ११,६२,१४९ जाडा ११,६२,१४९ 
(Balance १५%) 
२९. | फ्रेटली वाईन्स प्रा. लि. सोलापूर दि. १/०४/२०१७ ते दि. ३०/०९/२०१७ ९७,६८,५०० ९७, ६८,५०० 
एकूण रुपये | १०,३४,५८,८९७ ९३,७०,५५२ ९,००,००,००० 
Nandulal प... 
Ra g h U n ath M ista ry rice etd eal 
(नंदु र. मिस्तरी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


